शास्त्रज्ञ श्रेणी-१ पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र शास्त्रज्ञ 
श्रेणी-२ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१/१/२०२३ 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येसूची- २०१९/प्र.क्र.१९६/आस्थापना 
१८ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- ०२ जानेवारी, २०२४. 


वाचा- १. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना, महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१, दि.२१/०६/२०२१ 

२. शासन परिपत्रक, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. ज्येसूची- २०१९/ प्र. 
क्र.१९६/आस्थापना, दि.३०/११/२०२३ 


परिपत्रक :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक २१/०६/२०२१ च्या शासन 
अधिसूचनेतील तरतुदींच्या अनुषंगाने पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागातील शास्त्रज्ञ 
श्रेणी- या पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र शास्त्रज्ञ श्रेणी-२ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१/०१/२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी संदर्भ H.2 वरील परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध 
करण्यात आलेली आहे. सदर ज्येष्ठतासूचीवर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोणतेही आक्षेप प्राप्त 
झालेले नाहीत. सबब, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागातील शास्त्रज्ञ श्रेणी-२ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या 
“प्रपत्र-अ” प्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०२१६३५५१०८०४ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAHEEN SHOUKAT JAMADAR 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


S H A H E E N S H O U KAT ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=951 1e997a3875edbd0967fa4: 8ac31b688631de1c7a3 
5e19dc30961f0438d, postalCod 10032, st=Mahari 
seriaINumber=856C57BEF6C4D3EF93F04760CAD099503CA65FCA 
J A M A D A R 1896CF77ACBOCEFD468D30EA, cn=SHAHEEN SHOUKAT 
JAMADAR 
Date: 2024.01.02 17:33:47 +05'30' 


(शाहीन शौ.जमादार) 
सोबत-प्रपत्र-अ कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. सह सचिव/संचाळक/उपसचिव/झास््रज्ञ श्रेणी-१, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२.सर्व संबंधित अधिकारी, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. निवडनस्ती/ आस्थापना, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१.संवर्गाचे नाव:- शास्त्रज्ञ श्रेणी-२ 


२.वेतनश्रेणी :- S-23, ६७७००-२०८७०० 
३.दि.१ जानेवारी, २०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि.१/१/२०२२ ते दि.३१/१२/२०२२ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


प्रपत्-अ 


परशुरामे 


२.एम.एस.सी, बॉटनी प्लांट 
सायन्स 


ज्येष्ठता | शासकीय Haar | संबंधित । जन्म दिनांक | प्रत्यक्ष रूजू | ज्येष्ठते निवत्ती क्षणिक 7 
क्रमांक | नाव पदावरील दिनांक दिनांक दिनांक 
नियुक्तीचा 
मार्ग 
किड गत २ ३ | 8 | पु नि | ww ८ ९ | 9° | 
q श्री.दत्तात्रय सुर्यकांत | सरळसेवा | दि.०७/०७/१९८३ | खुला | दि.०७/०२/२०१३ | दि.०५/२/२०१३ | दि.३१/०७/२०४१ | १.बी.एस.सी.(झुळॉजी बॉटनी, १ 
भालेराव केमिकल झुलॉजी) 
२.एम.एस.सी.,एनव्हायरमेंट 
सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी 
एनव्हायरमेंट इंजिनिअरिंग 
२ श्री. जॉय श्रीकांत ठाकूर 7 दि.१५/०७/१९७३ | खुला | दि.१५/०२/२०१३ | दि.०५/२/२०१३ | दि.३१/७/२०३१ | १.बी.ई. (केमिकल इंजिनिअरिंग) १ 
२.एल.एल.बी 
३.एम.टेक (एनव्हायरमेंट 
इंजिनिअरिंग) 
४.एम.बी.ए. 
५.एल.एल.एम (एनव्हायरमेंटल लॉ) 
३ श्रीमती अर्चना अनिष पं दि.०२/१२/१९८३ | खुला | दि.०५/२/२०१३ । दि.०५/२/२०१३ | दि.३१/१२/२०४१ | १.बी.एस.सी., बॉटनी णं 


